पदोन्नती 

सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) संवर्गातून 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा, गट-अ मधील उप 
विभागीय अभियंता (स्थापत्य) पदावर पदोन्नती. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा HATH: पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७८/सेवा-२ 
हुतात्मा राजगुरु मार्ग, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: ०३.१२.२०२१ 


शासन आदेशा 
प्रस्तुत आदेशान्वये सन २०२०-२१ च्या निवडसूचीतील सोबतच्या परिशिष्ट “अ” व “ब” मधील 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) यांना सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) संवर्गातून महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी सेवा, गट-अ मधीळ उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) या पदावर वेतनस्तर एस-२० 
रु.५६,१००-१,७७,६०० या वेतनश्रेणीत या आदेशान्वये जेष्ठतेनुसार, अनुक्रमे तात्पुरत्या स्वरुपात व तदर्थ 
पदोन्नती देण्यात येत असून पदोन्नतीनंतर त्यांची पदस्थापना परिशिष्ट “अ” व “ब” मध्ये त्यांच्या 
नावांसमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


2. परिशिष्ट “अ” मधील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नत्या या तात्पुरत्या स्वरूपात नियमित पदोन्नत्या 
आहेत. 
३. परिशिष्ट “ब” मधीळ अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नत्या या सरळसेवा कोटयातील रिक्‍त पदांवर तदर्थ 


११ महिन्यांकरिता अथवा आयोगाकडून उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत, यापैकी जे आधी घडेल तो पर्यंत 
असेल. सदर तदर्थ पदोन्नतीच्या परिणामी निवडसुचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाजेष्ठतेचा 
कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


४. सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) यांना पुढील अटींच्या अधिन राहून उप विभागीय अभियंता 
(स्थापत्य) पदावर पदोन्नती देण्यात येत आहे:- 


(१) पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्‍त पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाजेष्ठतेनुसार 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या निर्णयाच्या अधीन 
राहून पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


(२) सदर तात्पुरत्या पदोन्नत्या या रिट पिटीशन स्टॅम्प नं.१०८७६/२०२१ व Re पिटीशन 
स्टॅम्प नं.१०८७८/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दि.२५.५.२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार 
सदर रिट याचिकेत होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील. 


(३) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


शासन आदेडा क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७८ /सेवा-२ 


(४ सदर पदोन्नती आदेशातील जे अधिकारी पदोन्नती नाकारतील त्यांच्याबाबतीत सा.प्र.वि., 
शासन निर्णय दि.१२.९.२०१६ नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


५. उपरोक्त नमूद अभियंत्यांविरूध्द, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ मधील नियम 
८ व १० खाली विभागीय चौकशी चालू अथवा प्रस्तावित /न्यायालयीन प्रकरण/॥३ दाखल नसल्याच्या 
अटीच्या अधीन राहून सदर पदोन्नतीचे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत. तथापि, यापैकी एखादया 
अभियंत्याच्या विरूध्द या आदेशाच्या दिनांकास विभागीय चौकशी/न्यायालयीन प्रकरण/॥१ दाखल 
असल्यास त्यांच्याबाबतीत हे आदेश आपोआप रद्द होतील. 

६. सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मधील अ.क्र.३२ व ८० येथील अभियंत्यांना दिव्यांग आरक्षणानुसार व 
सेवा ज्येष्ठतेनुसार आणि अ.क्र.८१ व८२ येथील अभियंत्यांना दिव्यांग प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेल्या 
पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे. सोबतच्या परिशिष्ट “ब” मधील अ.क्र.५८ व ५९ येथील 
अभियंत्यांना दिव्यांग प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेल्या पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


0. संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांना अशी विनंती करण्यात येते 
की, त्यांच्याकडे नियुक्‍त असलेल्या परिशिष्ट “अ” व परिशिष्ट “ब” मधील अधिकाऱ्यांना सदर 
पदोन्नतीच्या आदेशानुसार तात्काळ कार्यमुक्त करावे व नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी कमीतकमी पदग्रहण 
अवधी घेऊन रजेवर न जाता रुजू होण्याचे आदेशा द्यावेत. 


८. संबंधित सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) यांनी पदोन्नतीने पदस्थापना केलेल्या पदावर या 
आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत रूजू व्हावे, अन्यथा सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना 
दि.१४.७.२०२१ नुसार संबंधित सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी 
अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. तसेच, त्यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 
१९७९ मधील नियम-२३ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी 
पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरूपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस 
पात्र ठरतील. 


९. संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांना कळविण्यात येते की, 
पदोन्नत अभियंते १ महिन्याच्या आत रुजू न झाल्यास परि.८ मध्ये नमूद केल्यानुसार शासन स्तरावर 
पुढील कार्यवाही करण्यासाठी अशा अधिकाऱ्यांची नांवे शासनास कळवावीत. 


१०. सदर पदोन्नती आदेशान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आस्थापनेवरील पदावर 
पदस्थापना दर्शविलेले अधिकारी वगळून, अन्य ठिकाणी पदस्थापना दर्शविलेली पदे प्रतिनियुक्‍तीची पदे 
आहेत. सदर नियुक्ती ही महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व 
सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या परिच्छेद दोन मध्ये विहीत केलेल्या 
प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन Seal क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७८ /सेवा_२ 


११, सदर झासन ea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२०३१५५६४४६२१८ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


ढ ढ Digitally signed by Patil Swati Sachin, 

p a t | S W a t | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
Depart it, postalCode=400032, st=MAHARASHTRA, 
2.5.4.20=a08a4a756cd7e 1e1 ea2a6f91922d10f103cebd4479009 
332254467 2eefd3784b, 


Sachin 1100701011 
(स्वा. स. पाटील) 
सोबत:- परिशिष्ट- “अ” व परिशिष्ट- “ब” कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई पत्राने 

२. आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्रधिकरण, मुंबई 

३. महालेखापाल-१/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

४. मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 

६. मुख्य अभियंता,राष्ट्रीय महामार्ग (सा.बां), कोकण भवन, मुंबई 

७. मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे 

८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व जिल्हे) 

९. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सर्व अधीक्षक अभियंते 

१०. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/ निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१२. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्या., मुंबई 

१३. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. मा. मंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. मा. मंत्री (उद्योग, खनिकर्म, मराठी भाषा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१७. मा. राज्यमंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१८.अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९. सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

20. सह सचिव (सं.नि.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२१. सह सचिव, ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई. 

२२. परिशिष्ट “अ* व “ब” मध्ये नमूद सर्व पदोन्नत सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) यांना संबधित 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांचेमार्फत. 

२३. कार्यासन सेवा-३,आस्थापना- १/३, सेवा-६, संगणक कक्ष, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२४. कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन eal क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७८ /सेवा-२ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन आदेशा क्र. पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७८/सेवा-२ दि.०३.१२.२०२१ सोबतचे 


परिशिष्ट- “अ 
अ.क्र. | सहायक अभियंता श्रेणी-२ | प्रवर्ग वाटप केलेला पदस्थापना 
यांचे नांव ( श्रीम/श्री.) महसूल विभाग 
१ | प्रकाश कारेगौडा इ.मा.व. नागपूर उप कार्यकारी अभियंता, 
जि.प. (बांध.) विभाग, चंद्रपूर, 
जि.चंद्रपूर 
२ | विजय लक्ष्मणराव चकोले । इ.मा.व. नागपूर सहायक संशोधन अधिकारी, 
जिल्हा प्रयोगशाळा, नागपूर, 
जि.नागपूर 
३ | रविकिरण खुझाबराव भ.ज.-ब नागपूर सा.बां. उप विभाग, अहेरी 
पारेलवार जि. गडचिरोली 
४ | गजानन ज्ञानेश्वर पत्रे इ.मा.व. नागपूर उप कार्यकारी अभियंता, जि. प. 
(बांधकाम) विभाग, गडचिरोली, 
जि. गडचिरोली 
4 | मिलिद शेषराव निंबाळकर | इ.मा.व. नागपूर राष्ट्रीय महामार्ग उप विभाग, 
गोंदिया, जि.गोंदिया 
६ | नामदेव मुरलीधर निनावे । SAT, नागपूर सा.बां. उप विभाग, पवनी, 
जि.भंडारा 
७ | अरुण मधुकरराव भ.ज.-ब नागपूर सा.बां. उप विभाग, पुलगांव, 
मुत्यलवार जि. वर्धा 
८ | प्रकाश नारायणराव भ.ज.-ब नागपूर सा.बां. उप विभाग क्र.१, चंद्रपूर, 
अमररेट्टीवार जि.चंद्रपूर 
९ | संजय वासुदेव टाके इ.मा.व. नागपूर उप अभियंता, प्रधानमंत्री 
ग्रामसडक योजना, भंडारा , 
जि.भंडारा 
qo | सुनिल दौलतराव अ.जा. नागपूर राष्ट्रीय महामार्ग उप विभाग, 
मानवटकर भंडारा, जि.भंडारा 
११ | गजानन सुधाकर कोळी  । खुला नागपूर सा. बां. उप विभाग क्र. ७, नागपूर, 
जि.नागपूर 
१२ | सतिठा गंगाधरराव इ.मा.व. अमरावती जि.प. (बांध.) उप विभाग, पुसद, 
नांदगांवकर जि.यवतमाळ 
१३ | प्रशांत सुरेश महाजन इ.मा.व. नागपूर सा.बां. उप विभाग क्र.४, भंडारा 
१४ | रुपेश मुगसाजी बोदडे इ.मा.व. नागपूर सा.बां.उप विभाग, कळमेश्वर, 
जि.नागपूर 
१५ | राजेश श्रीराम कुबडे इ.मा.व. नागपूर सा. बां. उप विभाग, कारंजा, 
जि. वर्धा 
१६ | देवानंद बालाजी येळणे इ.मा.व. नागपूर उप कार्यकारी अभियंता, सा. बां. 
विभाग, वर्धा, जि.वर्धा 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन Beal क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७८ /सेवा-२ 


अ.क्र. | सहायक अभियंता श्रेणी-२ । प्रवर्ग वाटप केलेला पदस्थापना 
यांचे नांव ( श्रीम/श्री.) महसूल विभाग 
१७ । मुकुंद उत्तम मोरे अ.जा. नाशिक उप कार्यकारी अभियंता, 
सा.बां.विभाग, नाशिक, 
जि.नाशिक 
१८ | किरण बी.पोकळे इ.मा.व. नागपूर सहा. अधी. अभि. सा.बां. मंडळ, 
गडचिरोली, जि.गडचिरोली 
१९ | राजेंद्र जानराव भाकरे इ.मा.व. अमरावती उप अभियंता, दक्षता व गुण 
नियंत्रण मंडळ, अमरावती, 
जि.अमरावती 
२० | प्रविण कृष्णराव जुमडे इ.मा.व. नागपूर जि.प. (बांध.) उप विभाग, आवी, 
जि.वर्धा 
२१ | विनोद दामोदर दिवटे भ.ज.-ब कोकण-१ मार्ग प्रकल्प उप विभाग क्र ४. 
कणकवली, जि.सिंधुदूर्ग 
२२ | मिलींद सुधीरचंद्र खुला अमरावती दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, 
राईकवार अमरावती, जि.अमरावती 
२३ | अनिल धनलाल रहांगडाले | इ.मा.व. अमरावती सा.बां. (आदि.) उप विभाग, 
धारणी, जि.अमरावती 
२४ | जयवंत सदाशिवराव पातुर्ड | इ.मा.व. नागपूर सहायक अधीक्षक अभियंता, 
सा.बां. मंडळ, चंद्रपूर जि.चंद्रपूर 
२५ | अजय नारायणराव घाटे । इ.मा.व. अमरावती सा.बां. उप विभाग क्र.३, 
यवतमाळ जि. यवतमाळ 
२६ | सुनिल सुदामराव देवते इ.मा.व. अमरावती उप कार्यकारी अभियंता, 
सा.बां. विभाग, पांढरकवडा, 
जि.यवतमाळ 
२७ | अनंत चंद्रशेखर खोडे इ.मा.व. अमरावती सा. बां. उप विभाग, मानोरा, 
जि.वाशिम 
२८ | विनोद भगवानराव बोरसे SAL. अमरावती सा.बां. उप विभाग, तिवसा, 
जि.अमरावती 
२९ | संजय जगन्नाथ रुद्रकार । इ.मा.व. अमरावती रा.म. उप विभाग क्र.१, अकोला 
जि. अकोला 
३० | काशिनाथ भिकाजी गुंजाळ | खुला नाशिक उप कार्यकारी अभियंता, 
सा.बां. विभाग, संगमनेर 
जि.अहमदनगर 
३१ | युवराज दामोदर पाटील । SAT. पुणे संकल्पचित्र इमारती विभाग, पुणे 
जि.पुणे 
३२ | जयवंत भिमराव साळुंखे । SAT. नाशिक मार्ग प्रकल्प उप विभाग 
(दिव्यांग) क्र.१, जळगाव जि.जळगांव 
३३ | अमोल एकनाथ ठोके खुला नाशिक उप अभियंता, 
दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ, 
नाशिक जि.नाशिक 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन आदेडा क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७८ /सेवा-२ 


अ.क्र. | सहायक अभियंता श्रेणी-२ |। प्रवर्ग वाटप केलेला पदस्थापना 
यांचे नांव ( श्रीम/श्री.) महसूल विभाग 

३४ | अनिलकुमार भिकनराव इ.मा.व. नाशिक उप अभियंता, संकल्पचित्र (पूल) 

पाटील विभाग, नाशिक जि.नाशिक 

३५ | सुधीर अडबंगनाथ पवार । खुला नाशिक उप अभियंता, संकल्पचित्र (पूल) 
विभाग, नाशिक जि.नाशिक 

३६ | प्रविण भास्करराव साळुंखे । इ.मा.व. नाशिक राष्ट्रीय महामार्ग उप विभाग 
क्र.४२, धुळे जि. धुळे 

३७ | सतिश शाळकराव वारुळे | इ.मा.व. नाशिक सा.बां. (बांध.) उप विभाग, 
अमळनेर जि.जळगांव 

३८ | जितेंद्र रघुनाथ नेहते इ.मा.व. नाशिक महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळ मर्या.,मुंबई ( शिबीर 
कार्यालय- नाशिक) 

३९ | संजीव दंगल पाटील खुला नाशिक जि.प. (बांधू) उप विभाग, 
चाळीसगांव, जि.जळगाव 

vo | संजय गुलाबराव पाटील । इ.मा.व. नाशिक जि.प. (बांध.) उप विभाग, 
ईगतपूरी जि.नाशिक 

४१ | मनिषकुमार बी. वाघ अ.जा. नाशिक जि.प. (बांध.) उप विभाग, धडगांव, 
जि. नंदूरबार 

४२ | सय्यद किफायतुल्ला खुला औरंगाबाद इमारती उप विभाग क्र.१, 

मोहमंद इस्माईल औरंगाबाद जि.औरंगाबाद 

४३ | विलास वसंतराव पाटील । खुला पुणे उप कार्यकारी अभियंता, 
सा.बां. विभाग, पुणे जि.पुणे 

४४ | डी.एस.निबाळकर इ.मा.व. नागपूर सा.बां. उप विभाग, हिंगणा 
जि.नागपूर 

४५ | श्रीकांत राजाभाऊ खुला नागपूर उप अभियंता, मुख्य अभियंता, 

गुलकोटवार सा.बां.प्रा.विभाग कार्यालय, 
नागपूर जि.नागपूर 

४६ | किशोर नारायणराव येडे । इ.मा.व. अमरावती जि.प. (बांध) उप विभाग, चांदूर 
रेल्वे, जि.अमरावती. 

४७ | गोवर्धन डोमाजी गेडाम अ.जा. नागपूर उप अभियंता, अधीक्षक अभियंता, 
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना 
कार्यालय, नागपूर जि.नागपूर 

४८ | राहुल सुर्यभान टेभूर्ण अ.जा. कोकण-२ प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, 
ठाणे जि.ठाणे 

ve | धर्मरक्षित जालम पाटील । अ.जा. पुणे सा.बां. उप विभाग क्र.१, 
सासवड,जि.पुणे 

५० | सुहास वसंतराव ओचावार | इ.मा.व. अमरावती सा.बां. उप विभाग, मारेगांव 
जि. यवतमाळ 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन आदेडा क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७८ /सेवा-२ 


अ.क्र. | सहायक अभियंता श्रेणी-२ | प्रवर्ग वाटप केलेला पदस्थापना 
यांचे नांव ( श्रीम/श्री.) महसूल विभाग 
५१ | प्रशांत संतोषराव खैरकार | इ.मा.व. अमरावती रा.म. उप विभाग, यवतमाळ 
जि.यवतमाळ 
५२ | अनिल गिरमाजी यंगलवार | वि.मा.प्र. नागपूर उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां. 
विभाग, अल्लापल्ली, 
जि. गडचिरोली 
५३ | राजेडकुमार महादेवराव । अ.जा. अमरावती जि.प. (बांध) उप विभाग, धारणी 
ठाकरे जि. अमरावती 
५४ | संजय बाबूलाल जयस्वाल । इ.मा.व. औरंगाबाद उप कार्यकारी अभियंता, 
रा. म. विभाग, जालना 
जि.जालना 
५५ | अशोक रामदास राठोड वि.जा.-अ अमरावती उप कार्यकारी अभियंता, 
सा.बां. विभाग, पुसद 
जि.यवतमाळ 
५६ | पठाण कलिमखान खुला औरंगाबाद सा.बां. (आदिवासी) उप विभाग, 
खैरउद्दीन खान किनवट, जि.नांदेड 
५७ | मीना यशवंत रामटेके अ.जा. नागपूर प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, 
चंद्रपूर, जि.चंद्रपूर 
५८ | जनार्दन आसाराम रामटेके | अ.जा. नागपूर उप कार्यकारी अभियंता, 
जि.प (बांध.) विभाग, भंडारा, 
जि.भंडारा 
५९ | राजेंद्र माणिकराव वि.मा.प्र. अमरावती श्री. क्षीरसागर यांचे पदस्थानेचे 
क्षीरसागर आदेडा स्वंतत्रपणे निर्गमित 
करण्यात येतील. 
६० | बाळु जगन्नाथ षटगोपवार । खुला नागपूर सा.बां. (आदि.) उप विभाग, 
चंद्रपूर, जि.चंद्रपूर 
६१ | सतिश पोपटराव आहेर खुला नाशिक प्रधानमंत्री ग्रामसडक 
योजना,नाशिक जि.नाशिक 
६२ | किरण निळकंठ पाटील = | इ.मा.व. नाशिक बांधकाम उप विभाग , धुळे, 
जि.धुळे 
६3 | चंद्रशोखर दामोदर तायडे । अ.जा. नाशिक श्री. तायडे यांचे पदस्थापनेचे 
आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित 
करण्यात येतील. 
६४ | अविनाश दामोदर देवरे | खुला नाशिक प्रकल्प उप विभाग बीओटी, 
नाशिक, जि.नाशिक 
६५ | अभिजित भटू गांगुड॑ इ.मा.व. नाशिक जि.प. (बांध.) उप विभाग, 
नंदूरबार, जि.नंदूरबार 
६६ | ज्ञानेश्वर शंकर लोढे इ.मा.व. नाशिक सा.बां. उप विभाग क्र.२, 


अहमदनगर, जि.अहमदनगर 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन आदेडा क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७८ /सेवा-२ 


अ.क्र. | सहायक अभियंता श्रेणी-२ | प्रवर्ग वाटप केलेला पदस्थापना 
यांचे नांव ( श्रीम/श्री.) महसूल विभाग 
६७ | धिरज पुरुषोत्तम इसे इ.मा.व. नाशिक सा.बां. उप विभाग क्र.२, धुळे, 
जि.धुळे 
६८ | उत्तम अशोक बोरुडे इ.मा.व. नाशिक उप कार्यकारी अभियंता, 
रो.ह.यो.(कार्योविभाग, 
अहमदनगर, जि.अहमदनगर 
६९ | प्रल्हाद अनंत पाठक खुला नाशिक जि.प. ( बांध.) उप विभाग, 
अहमदनगर, जि.अहमदनगर 
७० | अशोक सुखदेव डोंगरे अ.जा. नागपूर उप कार्यकारी अभियंता, 
सा.बां. विभाग क्र.१, गोंदिया, 
जि.गोंदिया 
७१ | संदिप तुकाराम बडगुजर | इ.मा.व. नाशिक रा.म. उप विभाग, संगमनेर , 
जि.अहमदनगर 
७२ | गोविद ईश्वर शिरमाळे खुला कोकण-२ संकल्पचित्र इमारत घटक क्र.२, 
कोकण भवन, नवी मुंबई 
७३ | संजय अण्णासाहेब साबळे | खुला औरंगाबाद सा.बां. उप विभाग, पाटोदा, 
जि.बीड 
७४ | राजेश हिराळाल चौधरी इ.मा.व. कोकण-१ मार्ग प्रकल्प उप विभाग क्र.५, 
कुडाळ, जि.सिंधुदूर्ग 
७५ | मनोज श्री. भोळे इ.मा.व. कोकण-२ संकल्पचित्र पूल घटक क्र.१, 
कोकण भवन, नवी मुंबई 
७६ | लक्ष्मण हनमनलु नामावार | इ.मा.व. औरंगाबाद सा.बां. उप विभाग, सेलू, 
जि.परभणी 
७७ | मोहन विठ्ठलराव पवार खुला औरंगाबाद सा.बां. उप विभाग, लोहा, 
जि.नांदेड 
७८ | गणेश दत्तात्रय बारसकर । खुला औरंगाबाद रा.म. उप विभाग, मानवत, 
जि.परभणी 
७९ | सुनिल लक्ष्मीकांत खुला औरंगाबाद सा.बां. उप विभाग, पुर्णा, 
मोरलवार जि.परभणी 
८० | संजय दौलतराव पाटीळ = | sara. नाशिक सहा. अधीक्षक अभियंता, सा.बां. 
(दिव्यांग) मंडळ, धुळे, जि.धुळे 
८१ | सुमेरसिग मदनसिग पाकळ | वि.जा.-अ नाशिक उप अभियंता, दक्षता व गुण 
(दिव्यांग) नियंत्रण मंडळ, नाशिक, 
जि.नाशिक 
८२ | मुल्ला इफ्तेकार अब्दुलहनन | इ.मा.व. पुणे जि.प. (बांध.) उप विभाग, चंदगड, 
(दिव्यांग) जि.कोल्हापूर 


KKKKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन Beal क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७८ /सेवा-२ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन आदेशा क्र. पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७८/सेवा-२ दि.०३.१२.२०२१ सोबतचे 


परिशिष्ट- “ब” 


अ.क्र. | सहायक अभियंता श्रेणी-२ । प्रवर्ग वाटप केलेला पदस्थापना 
यांचे नांव महसूल विभाग 
१. | संदीप डी.धोडगे इ.मा.व. कोकण-२ उप अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते 
विकास महामंडळ, मुंबई 
२. | मधुकर vay खुला पुणे उप अभियंता, संकल्पचित्र 
इमारती विभाग, पुणे जि.पुणे 
३. | चंद्रवंदन विक्रम महाजन । इ.मा.व. औरंगाबाद उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां. 
पश्चिम विभाग, औरंगाबाद 
जि.औरंगाबाद 
४. | अजयकुमार बळवंतराव । इ.मा.व. कोकण-१ उप अभियंता, प्रधानमंत्री 
पवार ग्रामसडक योजना, पालघर 
जि.पालघर 
५. | अजय मनोहरराव भ.ज.-ब औरंगाबाद सा.बां. उप विभाग, फर्दापूर, 
टाकसाळ जि.औरंगाबाद 
६. | किरणघनळऊ्यामवाघ ।इ.मा.व. कोकण-२ संकल्पचित्र पूल घटक क्र.१, 
कोकण भवन, नवी मुंबई 
७. | रविंद्र गणपत पवार वि.जा.-अ कोकण-२ संकल्पचित्र पूल घटक क्र.३, 
कोकण भवन ,नवी मुंबई 
८. | एस.डी.माने वि.जा.-अ पुणे उप कार्यकारी अभियंता, 
सा.बां.दक्षिण विभाग, कोल्हापूर 
जि.कोल्हापूर 
९. | मधुसुदन चंद्रकांत इ.मा.व. पुणे सा.बां. उप विभाग क्र.३, पुणे 
नार्वेकर जि.पूणे 
qo. | प्रमोद विष्णुपंत कुलकर्णी | खुला औरंगाबाद जागतिक बँक प्रकल्प गुण 
नियंत्रण उप विभाग, औरंगाबाद 
जि.औरंगाबाद 
११. | सासवडे प्रविण पुरुषोत्तम | इ.मा.व. पुणे जि.प. (बांध.) उप विभाग, 
मंगळवेढा, जि.सोलापूर 
१२. | सुनिल आसाराम वाकळे । अ.जा. औरंगाबाद जि.प. (बांध.) उप विभाग, कंधार, 
जि.नांदेड 
१३. | दगुला (केलास) wha | भ.ज.ब औरंगाबाद जागतिक बँक प्रकल्प उप विभाग 
राजय्या क्र.३, औरंगाबाद जि.औरंगाबाद 
१४. | प्रदिपवि. ठाकरे इ.मा.व. कोकण-२ प्रपत्र बढती- मा. मंत्री (उद्योग 
खनिकर्म, मराठी भाषा यांच्या 
कार्यालयीन आस्थापनेवरील 
विशेष कार्य अधिकारी या 
प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन Beal HATH: पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७८ /सेवा-२ 


अ.क्र. | सहायक अभियंता श्रेणी-२ | प्रवर्ग वाटप केलेला पदस्थापना 
यांचे नांव महसूल विभाग 
१५. | नंदकुमार चुनिलाल इ.मा.व. कोकण-२ मध्य मुंबई वरळी अंतर्गत सा.बां. 
पाटील उप विभाग क्र.२, वरळी, मुंबई 
१६. | पवार दिनेश हणमंत भ.ज.-ब पुणे जि.प. (बांध) उप विभाग, मेढा, 
जि.सातारा 
qo. | शिदे संजय यडावंत इ.मा.व. कोकण-२ मार्ग प्रकल्प उप विभाग, महाड, 
जि.रायगड 
१८. | माने धनाजी पांडुरंग खुला पुणे अतिरिक्‍त स्वीय सहायक, जि.प. 
उत्तर विभाग, सातारा जि.सातारा 
१९. | बारीकेरी अनिल व्ही. वि.जा.-अ पुणे सहायक अधीक्षक अभियंता, 
सा.बां. मंडळ, सोलापूर 
जि.सोलापूर 
२०. । प्रमोद हरिदास धांडे इ.मा.व. अमरावती सा.बां. उप विभाग, घाटंजी 
जि.यवतमाळ 
२१. | महेश एच.मोकलकर इ.मा.व. नागपूर सा.बां. उप विभाग, आष्टी 
जि. वर्धा 
२२. | कामत संतोषकुमार अ.जा. पुणे उप कार्यकारी अभियंता, जि.प. 
दिलीप (बांध.) विभाग, सांगली 
जि.सांगली 
२३. | रविंद्रसिंग भ. चट्टा खुला नागपूर सा.बां. उप विभाग, दक्षिण धानोरा, 
गडचिरोली जि.गडचिरोली 
२४. | पांडे राजेश रामगोपाळ |। खुला औरंगाबाद उप कार्यकारी अभियंता, रा.म. 
विभाग, औरंगाबाद जि.औरंगाबाद 
२५. | श्रीकृष्ण मनोहरराव इ.मा.व. कोकण-१ जि.प. (संकल्पचित्र) उप विभाग, 
गोमकाळे रत्नागिरी जि.रत्नागिरी 
२६. | हनमंत माणिकराव खुला औरंगाबाद सा.बां. (इमारती) उप विभाग, 
पाटील नांदेड जि.नांदेड 
२७. | गायकवाड श्रीकांत अ.जा. पुणे रा.म. उप विभाग, सोलापूर 
दिगंबर जि.सोलापूर 
२८. | आर.बी.कदम खुला कोकण-२ रा.म. उप विभाग, पेण, जि. 
रायगड 
२९. | पटेल जितेंद्र ब्रिजलालळ । इ.मा.व. कोकण-२ संकल्पचित्र इमारत घटक क्र.२, 
कोकण भवन, नवी मुंबई 
३०. | विजय सी. बापट खुला कोकण-२ संकल्पचित्र इमारत घटक क्र.२, 
कोकण भवन, नवी मुंबई 
39. | अजयसी. बापट खुला कोकण-२ सा.बां. उप विभाग, उत्तर, दादर, 
मुंबई 
३२. | महेश प्रकाह लाड खुला कोकण-२ सा.बां.पूर्व उप विभाग, परळ, मुंबई 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन आदेडा क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७८ /सेवा-२ 


अ.क्र. | सहायक अभियंता श्रेणी-२ | प्रवर्ग वाटप केलेला पदस्थापना 
यांचे नांव महसूल विभाग 
33. | नितीन वसंत पगारे अ.जा. कोकण-२ अंधेरी सा.बां. उप विभाग, अंधेरी, 
मुंबई 
३४. | कल्पेहठ सुरेश सावंत खुला कोकण-२ सहायक पत्तन अभियंता, पत्तन 
उप विभाग, अलिबाग, जि.रायगड 
३५. | संतोष नारायण अ.जा. कोकण-१ जि.प.( बांध.) उप विभाग, 
सावर्डेकर मालवण जि.सिंधुदूर्ग 
३६. | राजेद्र चतुरराव शिदे खुला पुणे इमारती उप विभाग क्र.४, पिंपरी 
चिंचवड, जि. पुणे 
३७. | विकास पांडुरंग महाडीक | खुला पुणे जि.प. ( सा.बां.) उप विभाग, विटा 
जि.सांगली 
३८. | विवेक मधूसूदन GS इ.मा.व. कोकण-२ उप कार्यकारी अभियंता, बांधकाम 
विभाग, वरळी, मुंबई 
३९. | प्रमोद बाबूराव कदम खुला कोकण-१ सा.बां. उप विभाग, मंडणगड 
जि.रत्नागिरी 
go. | प्रविण पंढरीनाथ मोरे इ.मा.व. कोकण-२ जि.प. (बांध.) उप विभाग, श्रीवर्धन, 
जि.रायगड 
४१. | संजय टी.पाटील खुला कोकण-२ उप कार्यकारी अभियंता, इमारती 
बांधकाम विभाग, मुलूंड, मुंबई 
४२. | संजय भास्कररावजी इ.मा.व. औरंगाबाद जागतिक बंक प्रकल्प उप विभाग 
गभणे क्र.५, जालना जि.जालना 
४३. | शशांक यशवंत भगत अ.जा. कोकण-१ सा.बां. उप विभाग, वेगूर्ला, 
जि.सिंधुदुर्ग 
४४. | संजय रामकृष्ण विसपुते । इ.मा.व. कोकण-२ इमारती बांधकाम उप विभाग 
क्र.५, मुलूंड, मुंबई 
४५. | युवराज गोवर्धनराव खुला औरंगाबाद सा.बां. उप विभाग, केज, जि. बीड 
मळेकर 
४६. | भारत मारुती तांबे इ.मा.व. कोकण-१ सा.बां. (आदि.) उप विभाग, 
डहाणू, जि.पालघर 
४७. | श्रीनिवास रमेश खुला कोकण-१ सा.बां. उप विभाग, देवगड, 
बासुतकर जि.सिंधुदुर्ग 
४८. | अजय शिवाजीराव इ.मा.व. कोकण-१ उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां. 
पाटील विभाग, पालघर जि.पालघर 
४९. | राहुल अच्युतराव कदम | खुला पुणे श्री. कदम यांचे पदस्थापनेचे 
आदेश स्वंतत्रपणे निर्गमित 
करण्यात येतील 
५०. | प्रशांत बाबुराव पवार खुला कोकण-१ सहायक पत्तन अभियंता, पत्तन 
उप विभाग, वाघोटन, जि.सिंधुदुर्ग 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन Beal HATH: पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७८ /सेवा-२ 


अ.क्र. | सहायक अभियंता श्रेणी-२ | प्रवर्ग वाटप केलेला पदस्थापना 
यांचे नांव महसूल विभाग 

५१. | प्रशांत ART eS । इ.मा.व. कोकण-२ उप अभियंता, महाराष्ट्र चित्रपट 
रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास 
महामंडळ, मुंबई 

५२. | धनंजय लिलाधर ठाकरे । इ.मा.व. कोकण-१ उप कार्यकारी अभियंता, 
जि.प. (बांध.) उप विभाग, सिंधूदुर्ग 
जि.सिंधूदूर्ग 

५३. | निलेडा दिगंबर चौधरी इ.मा.व. कोकण-१ जि.प. उप विभाग रत्नागिरी, 
(वर्क्स) जि. रत्नागिरी 

५४. | सतीश रामचंद्र अंबावडे । अ.जा. कोकण-२ व्यवस्थापक, बी.डी.डी.चाळ, 
वरळी, मुंबई 

५५. | वृषाली पृथ्वीराज महाजन | अ.जा. कोकण-१ मार्ग प्रकल्प उप विभाग क्र.३, 
रत्नागिरी जि.रत्नागिरी 

५६. | निलेश साळुबा खिल्लारे । अ.जा. कोकण-२ जि.प. (बांध.) उप विभाग, कर्जत 
जि. रायगड 

५७. | अनिल जगन्नाथ बडे भ.ज.-ड कोकण-१ सा.बां. उप विभाग, दोडामार्ग, 
जि.सिंधुदुर्ग 

५८. | जावेद जलील शोख खुला (दिव्यांग । अमरावती मार्ग प्रकल्प उप विभाग क्र.१, 
यवतमाळ जि.यवतमाळ 

५९. | पाटील हर्षल राजेंद्र खुला (fear । नाशिक सा.बां. उप विभाग क्र.१, सुरगाणा, 
जि. नाशिक. 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


